वाचा - 


९) 


प्रस्तावना - 


सन २०१७-१८ या वित्तिय वर्षात पुनर्वसन 
तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक 
अनुदान वितरित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र क्र २४४/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
मुंबई- ७००००१ 
दिनांक: २८ मार्च, २०१८ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र.क्र.२४४/आरोग्य-५, दि.२१ 
मार्च,२०१२. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून, २०१७. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ०६ 
फेब्रुवारी, २०१८. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र.क्र.२४४/आ-५, 
दि.२२/०८/२०१७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र.क्र.२४४/आ-५, 
दि.३०/१२/२०१७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१७/प्र.क्र.२४४/आ-५, 
दि.०७/०२/२०१८. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांचे क्र. ससंआसे/कुष्ठ व क्षय/ कक्ष १०२/पुनर्वसन 
तत्व प्रस्ताव/२(७७७-७९/२०१८, दि. ०१/०२/२०१८. 

आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे शिफारस पत्र संआसे/सन २०१७-१८/वित्तीय वर्षातील 
/पुनर्वसन तत्वावर स्वयंसेवी/ अनुदान/कक्ष-१८/३७४-७५/२०१८, दि.१९/०३/२०१८ 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील TRA निर्णयानुसार पुनर्वसन तत्त्वावरील 


कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२,०००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान 
देण्यात येते. संदर्भाधीन क्र. ८ व ९ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये पुनर्वसन 
तत्वावरील कुष्ठरुग्णांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2017/प्र क्र 244 /आरोग्य -5 


शासन निर्णय- 
पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक अनुदाने 

(वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.३,५०,००,०००/-(तीन कोटी पन्नास लाख) इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) सन 
२०१७-१८ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. सदर अनुदानातून संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ५ 
अन्वये नमूद स्वयंसेवी संस्थांना रु.४४,६६,००० /- (रुपये चव्वेचाळीस लाख सहासष्ट हजार फक्त) इतके 
सहायक अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.६ अन्वये नमूद स्वयंसेवी 
संस्थांना “ रु.१,०४,२०,४८६/-( रु.एक कोटी, चार लाख, वीस हजार Tat शहाऐंशी wad ) इतके सहायक 
अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.७ अन्वये नमूद स्वयंसेवी संस्थांना “ 
रु.२२,७४,६३३/- (रु.बाव्वीस लाख चौ-याहत्तर हजार WER तेहतीस फक्त ) इतके सहायक अनुदान वितरीत 
करण्यात आलेले आहे 
>, सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक आर-१, 2290, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य (09) 
(१८) कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान (२२१० ०७४५) या लेखाशिर्षाखाली ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाळी रु.३,५०,००,०००/-(तीन कोटी पन्नास लाख ) इतके अनुदान 
उपलब्ध झालेले आहे. वित्त विभागाच्या क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि. ३०/०६/२०१७ च्या 
परिपत्रकान्वये महसूली लेख्यातील निधी vo टक्के निधीच्या मर्यादेत निधी वितरीत करावयाचे निर्देश दिलेले 
होते. आता वित्त विभागाच्या दि.०६/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्व्ये महसूली कार्यक्रम खर्चाची मर्यादा ८० 
टक्के एवढी विहित करण्यात आली आहे. 
३. प्राप्त अनुदानापैकी ८० टक्के म्हणजेच रु.२,८०,००,०००/- (रु.दोन कोटी ऐंशी लाख) इतके अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेले आहे. उपलब्ध अनुदानातून फेब्रुवारी २०१८ अखेर रु. १,७१,६१,११९/-वजा जाता रु. 
१,०८,३८,८८१/- ( रु.एक कोटी आठ लाख अडतीस हजार आठडो एक्याऐंशी फक्त) इतके अनुदान शिल्लक 
आहे. 

सदंर्भाधीन क्र.९१ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना एकूण 
रु.७२,७८,०१२/- ( रु.बहात्तर लाख ALAS हजार बारा फक्त )इतके सहायक अनुदान दिनांक २१ मार्च, 
२०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव कालावधी  । प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान 
र्ग्ण 
शि महारोगी सेवा समिती, आनंदवन, | जुले २०१७ ते १८०० रु.३६,००,०००/- 
वरोरा, जि.चंद्रपूर सप्टेंबर २०१७ 
२ । महारोगी आश्रम काशीखेड, | जुले 290 ते ४८ |B. ९१,९६९/- 
ता.धामणगाव रे जि.अमरावती डिसेंबर २०१७ 
3 । विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ, | जुले २०१७ ते ६३० | रु. १२,२८,१०६/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2017/प्र क्र 244 /आरोग्य -5 


अ.क्र संस्थेचे नाव कालावधी  ।प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान 
रुग्ण 
तपोवन, जि.अमरावती डिसेंबर २०१७ 
४  श्री.गुरुदेव कुष्ठसेवा मंदिर, | जानेवारी २०१७ ७८ ।रु.१, ५१,१३७/- 
आमला विश्वेश्वर, जि.अमरावती । ते डिसेंबर २०१७ 
५ | महात्मा गांधी शिक्षण संस्था | एप्रिल २०१७ ते २४० | र. ४,३१,०००/- 
चावर्दा, जि.बुलढाणा सप्टेंबर २०१७ 
६ । कुष्ठरोग निवारण समिती । एप्रिल २०१७ ते १२० | रु. २,२६,४६२/- 
शांतीवन नेरे, जि.रायगड जून २०१७ 
७ । सॅनिटोरिअम फार लेप्रसी पेंट | जानेवारी २०१७ १९१ |B. ३३,४०२३/- 
वीरमांडकी, जि.पुणे ते सप्टेंबर २०१७ 
८ | अखिळ भारतीय कुष्ठरोग | जानेवारी २०१७ १०२ | B. १,९९,४७९/- 
निवारण समिती शिरुर, जि.पुणे । ते सप्टेंबर २०१७ 
९ | कुष्ठरोग पुनर्वसन केंद्र गोरापूर | जानेवारी २०१७ ९० |B. १,५३,४८४/- 
वडाळा मिडान, ता.नेवासा, | ते जून २०१७ 
जि.अहमदनगर 
शि महारोगी सेवा समिती दत्तपूर, वर्धा | एप्रिल २०१७ ते ४४२ ।रु. ८,६२,३५२/- 
डिसेंबर २०१७ 
एकूण ३७४१ | रु.७२,७८,०१२/- 


४. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असल्यास तसेच खर्चासाठी तरतूद उपलब्ध असल्यास व 
खर्च मंजूरीचे विभागास वित्तीय अधिकार असल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. तसेच 
परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार स्वयंसेवी संस्थेचे मागील अनुदान खर्चासंबंधातील उपयोगिता प्रमाणपत्र व 
संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचा सनदी लेखापालाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे 
विभागीय स्तरावर प्रस्तावास मान्यता देण्यास हरकत नसावी. 

५. सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान वितरणाचा 
प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१७ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.८ समोर नमूद 
तपासणीसूचीनुसार तपासला असून मुद्दा क्र.३ ते ९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच सदर शासन 
परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे,असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.१८ एप्रिळ, २०१७ अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन २०१७-१८ या वित्तिय 
वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरिक्षण /महालेखापाल यांचे गंभीर आक्षेप नाहीत. या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2017/प्र क्र 244 /आरोग्य -5 


योजनेंतर्गतचा निधी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा होत नाही. सदर योजनेंतर्गत वस्तू खरेदी प्रस्तावात खरेदी 
नियोजन करण्यात येते व आवश्यकतेनुसार दरकरारावर खरेदी करण्यात येते. तसेच भांडवली वस्तूंच्या 
खरेदीनंतर डेड स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद घेण्यात येते. सदर योजनेच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जुने 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

६. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून त्यांनी वरील 
अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सदर 
अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी सहाय्यक संचालक, 
आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर 
अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घालून अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 
9. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.आर-१, 2290, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य (०१)(१८) कुष्ठरोग मुक्‍त 
झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान (२२१० ०७४५), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ 
अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७११२४५८१०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay R More 


e 
DN: c=IN, o=Government Of 
a ny a y Maharashtra, ou=Public Health 


Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=7256abb8dd472637941e58 
1488fb02eda9e0d6b701c434bcf471 
a0d525f80681, cn=Sanjay R More 


Date: 2018.03.28 11:56:00 +05'30' 


(सं.रा.मोरे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 


४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2017/प्र क्र 244 /आरोग्य -5 


५) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 

७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

८) वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

९) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई/निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


